अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, कडवा कालवा विभाग, 
नाशिक व त्याअंतर्गत ४ उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 
३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०६/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०५ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०२१७/प्र.क्र. १००/१७/मोप्र-१, 
दिनांक २९.०१.२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/१३४५/सन २०१८, दिनांक १३.०३.२०१८. 


शासन निर्णय : 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, कडवा कालवा विभाग, नाशिक व त्याअंतर्गत ४ उपविभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या १०६ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र "ब” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ३५ पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. नियतअस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१-मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनेतर) (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास, 
भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१- मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनांतर्गत) (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत (०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ८९९)” या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यांत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०६/मोप्र-१ 


३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०४०५१६०७१५६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijendra ae 


rashi 
ment, postalCode=400032, 


डॉस 

2.5.4. :90d018bdc109ad48f37ca4a3b06b03 
P fa b h a ka [| 47375607bff9b7cc525c4c213e75, 

INumber=1525bd95a04e2d242. 74180८2150 

88aa7bfb907686a9a62b37f3a74eSebi 
Palwankar Paola Paani 

Date: 2018.04.05 16:08:48 +05'30' 

(वि.प्रपालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 


) 

) 

) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 
) कार्यकारी अभियंता, कडवा कालवा विभाग, नाशिक. 
) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मोप्र-१ (संग्रहार्थ). 


Cc 
ae 


& 
9 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०६/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०३१८/प्र.क्र.२०६/मोप्र-१, दिनांक :०५ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र कार्यकारी 
अभियंता, कडवा कालवा विभाग, नाशिक अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र संवर्ग कडवा | कडवा | तिसगाव | पुणेगाव | गौतमी एकूण 
कालवा | कालवा | धरण कालवा =| गोदावरी 
विभाग, | उपविभा ' उपविभाग, | उपविभाग, | प्रकल्प 
नाशिक | गक्र.१, | खेडगाव | उनंदानगर | उपविभाग, 
सिन्नर नाशिक 
१ | २ ३ ४ ५ & 1 ७__| ८ 
sa कार्यकारी अभियंता शिडी (हे | | Yo i 
2 | सहाय्यक अभियंता श्रेणी- रि 7 ति शि वि षु 
१/ उपविभागीय 
अभियंता / उपविभागीय 
अधिकारी 
३ | सहा.अभियंता श्रे-२/ ४ ४ ४ ४ ४ २० 
कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 
अभियंता 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी | ४ ४ ४ ४ १६ 
सहाय्यक 
५ | लघु लेखक निम्न श्रेणी pa Ls 1 - | बिळे. 1 -_| शिका 
६ | विभागीय लेखापाल १ Po | fo = | Se | os PF 8 
७ | प्रथम लिपीक pa | - | Le | oe po | शिका 
८ | वरिष्ठ लिपीक षु | 9 | PF a | oa | pa | ९ 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ १२ 
| 9° | o | टंकलेखक 3 विडा a | 4a | a 9 
विडी १ | भांडारपाल | f= i न | = | 1 -_| शिका 
१२ | आरेखक pa "| = Ps | sa ae 
१३ | सहाय्यक आरेखक pa शिया fe || = | . आह. ॥ शिका 
१४ । सहा. भांडारपाल i. 1. |. बे | (| a a a 
१५ | अनुरेखक झिका | 9 | i «4 शिका 1१ | ४ 
१६ | संगणक १ i= | 1 -_| शिक्का शिका 
१७ | वाहन चालक Le | i | a | 1१ i षु 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०६/मोप्र-१ 


१८ | नाईक i | | - | 2 || ee | p> | शिका 


१९ । शिपाई 4 2 2 2 2 १३ 


२० । चौकीदार a | 9 | | 4 | | a | p98 | ष्‌ 


एकुण प ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwank: 
hi htt :Water 
ent, postalCode=400032, 


Vijendra 
P ra b h a ka r रका 70d01 Bb 109ad48f37ca4a3b06b0347375 


INumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7 
bfb907686a9a62b37f3a74eSeb bhak 


Palwankar 


ki 
Date: 2018.04.05 16:09:39 +05'30 


(वि.प्रपालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०६/मोप्र-१ 


विवरणपत्र -ब 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०३१८/प्र.क्र. २०६/मोप्र-१, दिनांक : ०५ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता,कडवा कालवा विभाग, नाशिक अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
(१) तिसगांव धरण उपविभाग खंडगांव 
| व. | त्र्यंबक लालमन चौरे मुकादम ३१/०५/२०२० 
२ भाऊराव सोमा गांगोडे मजूर ३१/०५/२०१९ 
३ खंडू मंगळू गांगोडे मजूर ३१/०५/२०१८ 
४ जीवन आनंदा सूर्यवंशी मजूर ३१/०५/२०१९ 
4 संपत बाळू पाटोळे मजूर ३१/०५/२०२० 
६ दगडु लक्ष्मण भालेराव मजूर ३१/०५/२०१८ 
9 बाळू सावळीराम SHS मजूर ३१/०५/२०२३ 
क्रि दिनकर पंढरीनाथ ढोले मजूर ३१/०५/२०२४ 
९ विलास पुंडलीक पैठणकर मजूर ३१/०५/२०२३ 
| a | ० अण्णा मोगल धिवर मजूर ३१/०५/२०१९ 
[ ae q पोपट पुंजाजी वाघचौरे मजूर ३०/०६/२०२१ 
१२ सुरेश रामचंद्र नागरे मजूर ३०/०६/२०२२ 
93 विजय यशवंत मोगल मजूर ३१/०५/२०२३ 
१४ साखरचंद शिवाजी पैठणकर मजूर ३१/०५/२०२१ 
१५ तुकाराम विश्वनाथ देवरे मजूर ३१/०५/२०२२ 
(2) पुणेगांव कालवा उपविभाग, ऊनंदानगर 
१६ माणिक पोपट जाधव कारकुन ३०/०६/२०१९ 
१७ सुरेश प्रभाकर हिरे मुकादम ३१/१२/२०१८ 
१८ बारकू महादू गांगोडे मजूर ३०/०९/२०२० 
१९ एकनाथ चिमणा पेळमहाले मजूर ३१/०५/२०२० 
२० दिनकर रामभाऊ आहेर मजूर ३०/०६/२०१९ 
२१ बाळासाहेब शंकर चव्हाण मजूर ३०/०६/२०२२ 
२२ माधव रामा भगरे मजूर ३०/०६/२०२१ 
23 कुशाबा मुरलीधर जाधव मजूर २८/०२/२०१९ 
२४ निवृत्ती विठ्ठल माळेकर मजूर ३१/०७/२०२२ 
२५ भास्कर विष्णू शिंगाडे मजूर ३१/०५/२०२३ 
(४) गौतमी गोदावरी प्रकल्प उपविभाग, नाशिक 
२६ भाऊराव नारायण बोराळे वाहनचालक ३०/०४/२०१८ 
२७ रमेश दत्तात्रय मोरे मुकादम ३०/०६/२०१९ 
२८ रामराव एकनाथ चिरके मजूर ३०/०६/२०२१ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०६/मोप्र-१ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

२९ संतोष गोविंद रोकडे माळी ३०/०६/२०१८ 

३० रामचंद्र सदाशिव गोडे चौकीदार ३१/०५/२०२३ 

३१ अशोक बाळकृष्ण मुळाणे मजूर ३१/०५/२०२० 

३२ विजय चिंतामण पठाडे मजूर ३१/०७/२०२६ 

33 ज्ञानेश्वर किसन माळोदे मजूर ३०/०६/२०२८ 

38 आनंदा तात्याबा जाधव मजूर ३०/०६/२०२० 

३५ रघुनाथ रामा जाधव मजूर ३०/०६/२०२० 
Vijendra socom 
Prabhakar eee 
Palwankar 0 See 


(वि.प्र.पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


